“श्रीक्षेत्र भिमाऱंकर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा, 
तालुका खेड सह तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे ” 
निधी वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- तिक्षेवि- २०२३/प्र.क्र.२१/का.१४४४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १४ मार्च, २०२३ 


वाचा : १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. तिक्षेवि २०१८/प्र.क्र.०५/का.१४४४, दिनांक २८ फेब्रुवारी,२०१८. 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.तिक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.८/का.१४४४, दि.२१ मार्च, २०२२. 
३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.८ फेब्रुवारी, २०२३. 


प्रस्तावना : 

“श्रीक्षेत्र भिमाशकर तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा, तालुका खेड सह तालुका आंबेगाव, 
जिल्हा पुणे) विकास आराखडयास दि. २८ फेब्रुवारी, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
रु.१४८.३७ कोटीच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या आराखडयाकरिता सन 2022-23 या 
आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला निधी जिल्हाधिकारी, पुणे यांना उपलब्ध करुन 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

“श्रीक्षेत्र भिमाशंकर तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा, तालुका खेड सह तालुका आंबेगाव, जिल्हा 
पुणे” विकास आराखडयांतर्गत मंजूर कामे करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, पुणे यांना सन २०२२-२३ 
अंतर्गत मुख्य लेखाशिर्ष ५४५२ ०१५१ उद्दिष्ट ५३ मोठी बांधकामे अंतर्गत खालील कामांसाठी 
जिल्हाधिकारी, पुणे यांना एकुण रु. १०१६.४३ कोटी (रुपये दहा कोटी सोळा लाख त्रेचाळीस हजार 
फक्त) इतका निधी पुढील प्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे :- 


(रुपये लाखात) 
अ. | कामाचे नाव सविस्तर वर्णन या शासन निर्णयान्वये 
क्र. वितरीत करावयाचा 
निधी 
१ प्रवेशव्दार २० मी.रुंदीचा प्रवेशव्दार ३००.०० 
पायरी मार्ग पायरीमार्ग अस्तित्वातील ५ Ald ८ मी.रुंदीकरण,पायऱ्या 

रुंदीकरण व नविन आर.सी.सी.कॉलम, स्लॅब इ. 
२ सुलभ शौचालय १ बसस्थानक आवार (G+9) २४.४९ 

२. बौध्द विहार जवळ (G+9)(2 ठिकाणी) मंदिराजवळील ५०.०० 

सु.शौ. नविन बांधणे) 

२.१ मंदिर परिसरातील जिल्हा परिषद २५.४४ 

विश्रामगृहाजवळील स्वच्छतागृहाचे नुतनीकरण 

(मंदिराजवळील सु.शौ.दुरुस्ती) 

बॉम्बे पॉईंट येथील स्वच्छतागृहाचे नुतनीकरण ६.३५ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि- २०२३/प्र.क्र.२१/का.१४४४ 


३ काक्रीट रस्ते भीमाठांकर ते मंचर रस्ता तयार करणे (दुसरा टप्पा उर्वरित २५०.०० 
भाग) 
४ कमलजाई मंदिर परिसर | पुरातन मंदिर परिसर सुधारणा करणे टप्पा १ a | .०० 
सुधारणा पुरातन मंदिर परिसर सुधारणा करणे टप्पा २ २.२६ 
4 पथदिवे ५ कि.मी. इलेक्ट्रिक केबल लाईन ४ मी.विद्युत खांबासह १४३.०६ 
(एकुण २५० खांब) 
A मुख्यमंदिर संवर्धन, मुख्य मंदिराचे जतन संवर्धन, नविन ओवऱ्या व सिमा भिंत, १५.०० 
नविन ओवऱ्या व सिमा । सर्वतिर्थ व मोक्ष कुंड जतन संवर्धन इत्यादी 
भिंत, सर्वतिर्थ व मोक्ष 
कुंड जतन संवर्धन. 
9 उर्वरित ४ कुंड व उगमस्थान कुंड,ज्ञान कुंड, अमृत संजीवनी कुंड व पेशवे २५.६० 
जलमार्गाचे बारव त्यांचे Water Channel जतन दुरुस्ती भाग-३, 
सुशोभिकरण, गायमुख | उर्वरित ४ कुंड व जलमार्गाचे सुशोभिकरण इ. 
प्रकारचे भाविकांसाठी 
पाय धुण्याची व्यवस्था, 
दिपस्तंभ /होम कुंड , 
दगडी पायर्‍या केबल 
स्टोन, भीमा नदी 
उगमस्थान जवळील 
परिसराचे 
८ महादेव वन कामे, वन  । महादेव वन काम, वन विश्रामगृह व स्वयंपाकगृह निसर्ग १७४.२३ 
विश्रामगृह व पायवाट दुरुस्ती उर्वरित कामे 
स्वयंपाकगृह, निसर्ग 
पायवाट दुरुस्ती उर्वरित 
कामे 
एकुण १०१६.४३ 


सदरहू खर्च “श्रीक्षेत्र भिमाशकर तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा, तालुका खेड सह तालुका 
आंबेगाव, जिल्हा पुणे” या विकास आराखडयाअंतर्गत मंजूर कामांवर होणारा खर्च लेखाशिर्ष 
५४५२ पर्यटनावरील भांडवली खर्च, ०१- पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, १०१ -पर्यटन केंद्र, (००) 
(०९) (५४५२ ०१५१) कार्यक्रम (दत्तमत) ” याखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

वर नमूद केलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत झालेला प्रत्यक्ष खर्च व प्रधान महाळेखापाल, मुंबई यांचे 
कार्यालयाने नोंदविलेला खर्च याचा ताळमेळ घालण्यात यावा. तसेच वितरीत केलेल्या निधीचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी शासनास तात्काळ सादर करावे. 

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०८.०२.२०२३, 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि- २०२३/प्र.क्र.२१/का.१४४४ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३१४१६११४४४३१६ असा 
आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


MILIND 
RAGHUNATH 
KULKARNI KULAARN रि 
(मिलिंद कुळकर्णी) 
उप सचिव 


आव्यक कार्यवाहीसाठी, 
१) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 
२) जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे. 


प्रत, 
१) प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
३) जिल्हाधिकारी, पुणे. 
४) जिल्हा नियोजन अधिकारी, पुणे 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
६) नियोजन विभाग, का.१४२४, मंत्रालय, मुंबई 
७) निवड नस्ती, नियोजन विभाग, का.१४४४, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


